शोतक-यांच्या दारात भेट देण्यासाठी 
वैद्यकीय किंवा शल्यचिकित्साविषयक 
प्रकरण हाताळण्यासाठी भेटीच्या दरात 
सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एलव्हीएस-२०१८/प्र.क्र.१२८/पदुम ४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा:- १. कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, शासन निर्णय क्र. एलव्हीएस- 
१००९/ प्र.क्र.१५६/पदुम-४, दि.८.०७.२०१०. 
२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.डीडीडी/८७/१४५९८/२०१७/पसं-१२, पुणे, 
दि.२.१०.२०१८. 


प्रस्तावना : - 

शासकीय सेवेतील wader शेतकरी / गोपालकांना कार्यालयीन वेळेपूर्वी, मध्यांतराच्या सुट्टीत, 
कार्यालयीन वेळेनंतर, रात्री बेरात्री तसेच, साप्ताहिक आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी शहोतकरी / गोपालक 
यांच्या विनंतीवरून त्यांचे दारात स्वत:च्या वाहनाने जाऊन तात्काळ पश्नुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देतात. 
यासाठी वाचा-१ येथे नमूद केलेल्या दि.८.०७.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये नगर हद्दीत भेट देण्यासाठी वैद्यकीय 
किंवा शल्यचिकित्सा विषयक प्रकरण हाताळण्यासाठी भेटीचे सुधारित दर निश्चित करण्यात आलेले असून दर 
पाच वर्षांनी या दरांचा आढावा घेवून आवश्‍यकता वाटल्यास या दरांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत झासन निर्णयामध्ये 
नमूद करण्यात आलेले आहे. 


सन २०१० पासून इंधनाचे (पेट्रोल / डिझेल) वाढलेले दर आणि सद्यस्थितीतील बाजार मुल्यांचा विचार 
करता, या दरांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय दि.८.०७.२०१० अन्वये, शेतक-यांच्या दारात भेट देण्यासाठी वैद्यकीय किंवा शल्यचिकित्सा 
विषयक प्रकरण हाताळण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या दरांमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास याद्वारे, 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. तपशिल शासन निर्णय सुधारित दर 
क्र. दि.८.०७.२०१० अन्वये (रूपये) 
निश्चित केलेले दर (रूपये) 
hs 2a | 2 ३ FB 
हि औषधोपचार किंवा शल्यचिकित्सासाठी | रू.५०/- रू.७५/- 
कार्यक्षेत्रांतर्गत नगरपालिका / ग्रामपंचायत 
हद्दीमध्ये भेटीचे दर 


शासन निर्णय क्रमांकः एलव्हीएस-२०१८/प्र.क्र.१२८/पदुम ४ 


२ औषधोपचार किंवा शल्यचिकित्सासाठी | रू.१००/- रू.१५०/- 
कार्यक्षेत्राबाहेत नगरपालिका / ग्रामपंचायत 
हद्दीमध्ये भेटीचे दर. 
३ रात्रीच्या वेळी सेवा द्यावयाची झाल्यास अतिरिक्त रू. २०/- अतिरिक्‍त 
रू.७५/- 
४ जनन प्रक्रियेत बाधा आल्यास (डीस्टोकिया) | अतिरिक्‍त रू.५०/- अतिरिक्त 
रू.७५/- 
षु आरोग्य दाखले देण्यासाठी 
अ) गाई-म्हशी, रू. ५०/- रू.१००/- 
ब) घोडे रू.७५/- रू.१५०/- 
६ | रासायनिक पृथकरणन करता शवविच्छेदन 
दाखला देण्यासाठी 
अ) मोठी जनावरे रू. ७५/- रू.१००/- 
ब) छोटी जनावरे रू.५०/- रू.७५/- 


शोतक-यांच्या दारात भेट देण्यासाठी वैद्यकीय किंवा शल्यचिकित्साविषयक प्रकरण हाताळताना 
पशुवैद्यकांना होतक-यांच्या घरी / क्षेत्रावर जाण्या-येण्यासाठीचा खर्च सुधारित सेवाशुल्कामध्ये समाविष्ट 
असल्याने, तो वेगळा आकारावयाचा नाही. औषधोपचार किंवा शल्यचिकित्सेसाठी आवश्‍यक ती सर्व औषधी, 
उपकरणे, साधनसामुग्री इ. जनावरांच्या मालकाने उपलब्ध करून द्यावीत. 


उपरोक्त प्रमाणे सुधारित दर फक्त शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या पद्युवैद्यकानांच सदर शासन निर्णय 


निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू राहतील. 


आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी दर ५ वर्षांनी उपरोक्‍त प्रमाणे सुधारित दरांचा आढावा घेवून, आवश्‍यकता 
वाटल्यास, त्यात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने योग्य त्या समर्थनासह प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८११२६१२३१५९७५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


प्रत - 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई. 


Digitally signed by Shri Ravindra Gurav 
. ° DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
S h rl Ravi n d fa ou=Agriculture And Adf Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab251b72 


Gurav क तती 
(रविंद्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलव्हीएस-२०१८/प्र.क्र.१२८/पदुम ४ 


. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 


७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, कुक्कुट प्रक्षेत्र आवार, कृषी नगर, जुना 


९ 


आर.टी.ओ.रोड, अकोला. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, अहिल्यादेवी होळकर महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, गोखलेनगर, 


पुणे. 
पशुसंवर्धन सहआयुक्त, रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे 


१०. पशुसंवर्धन सहआयुक्त, wera पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे 

११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१२. प्रादेशिक सहआयुक्त wpa, (सवी. 

१३. जिल्हा पश्युसंवर्धन उपायुक्त, (सर्व) 

१४. पशुसंवर्धन उपआयुक्त, गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई-६५ 

१५. विभागीय व्यवस्थापक, गोठीत रेत प्रयोगशाळा, पुणे / नागपूर / औरंगाबाद (हर्सूल) 
१६. जिल्हा Vase अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सवी. 

१७. सहाय्यक आयुक्‍त, पशुसंवर्धन, जिल्हा पद्युवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय (सर्व) 

१८. सहाय्यक आयुक्‍त BMA, तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय (सर्व) 
१९. निवड नस्ती (पदुम-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


